“लहान जलविद्युत प्रकल्प खाजगीकरणांतर्गत 
विकसित करावयाच्या दि.१५.०९.२००५ रोजीच्या 
शासन धोरणात करावयाच्या सुधारणा तसेच विहीत 
आयुर्मान पूर्ण झालेल्या जलविद्युत प्रकल्पांकरिता 
खाजगीकरणातून नूतनीकरणाबाबत शासन धोरण 
ठरविणे" या करिता अभ्यास करण्यासाठी 
समितीच्या नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक जविप्र २०२१ /प्र.क्र.४५/२१/जवि 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०९.१२.२०२१ 


वाचा : शासन निर्णय जविप्र २०२१/ प्र.क्र.४५/२१/जवि दिनांक २७.१०.२०२१ 


शासन शुद्धिपत्रक : 


खाजगीकरणांतर्गत विकसित करावयाच्या लहान जलविद्युत प्रकल्पांच्या दि.१५.०९.२००५ 
रोजीच्या शासन धोरणात करावयाच्या सुधारणा तसेच जलविद्युत प्रकल्प व त्यांचे नूतनीकरण 
खाजगीकरणांतर्गत विकसित करण्यासाठीचे धोरण निश्चित करण्यासाठी शासन निर्णय जविप्र २०२१/ 
प्र.क्र.४५/२१/जवि दिनांक २७.१०.२०२१ द्वारे समिती गठीत करण्यात आली असून, याबाबतचा शासन 
निर्णय शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आलेला आहे. 


२. सदर शासन निर्णयामधील समितीची कार्यकक्षा क्र. 2) या बाबीमध्ये स्पष्टता आणण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे : 


मूळ मजकूर : 


“२) शासनामार्फत उभारण्यात आलेल्या व कार्यान्वितीनंतर विहीत आयुर्मान पूर्ण झालेल्या जलविद्युत 
प्रकल्पांचे खाजगीकरणाअंतर्गत नूतनीकरण व आधुनिकीकरण या करिता नियोजनानुसार 8०1 निविदा 
मसुदा, भाडेपट्टा करारनामा मसुदा यात सुसुत्रता राहील अशा प्रकारे दस्तऐवज तयार करणे.” 
च्या ऐवजी 

“२) शासनामार्फत उभारण्यात आलेल्या व कार्यान्वितीनंतर विहीत आयुर्मान पूर्ण झालेल्या जलविद्युत 
प्रकल्पांचे खाजगीकरणा अंतर्गत नूतनीकरण व आधुनिकीकरण या करिता शासन धोरणाचा मसुदा व 
त्यानुसार एकमेकांशी सुसंगत 801 निविदा मसुदा व भाडेपट्टा करारनामा मसुदा तयार करणे.” असे 
वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः जविप्र २०२१/प्र.क्र.४५/२१/जवि 


३. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेताक क्र.२०२११२०९११५२१४४८२७ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Amruta Ajit Inamdar 


Amruta Ajit 
Inamdar 


(अ.अ. इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 
Wd: 
१ 


) मा.राज्यपालांचे सचिव, 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

) मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


xn 


अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अप्पर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखापाल -१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई व नागपूर, 

सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०) सचिव (प्र. स.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११) श्री. विनय कुलकर्णी, निवृत्त तांत्रिक सदस्य, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, 

१२) श्री.दिपक लाड, निवृत्त सदस्य, महाराष्ट्र विद्युत नियामक प्राधिकरण, 
) 
) 
) 


S 


(९ 


vo 


१३) मुख्य अभियंता (स्थापत्य व गुणनियंत्रण), जलविद्युत प्रकल्प, पुणे, 
१४) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई, 
१५) जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


